शासकीय तंत्रनिकेतनातील अध्यापक यांचे 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती 
पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४१९/प्र.क्र. ८८/१९/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०१९ 
४२७, दि. २८ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन,यवतमाळ/ धुळे/ ठाणे येथील संबंधित विभागप्रमुख/ अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार परिविक्षा परिविक्षा 
क्र. कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत कालावधी 
दिनांक केल्याचा घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 

दिनांक दिनांक 

| ae | रि २. ३. ॥_, क. वि ष्‌. ६. 

i श्री.मंगेश देविदास वाघमारे, शा.नि.क्र. ससेनि- । २१/०५/२०१५ | aft xo (रोखदेय न । २२/०५/२०१७ 
विभाग प्रमुख, ३२१४/प्र.क्र.६५/ (म.पू) होणारे) (म.नो 
रसायन अभियांत्रिकी, १४/तांशि-७, दि.२२/०२/२०१७ ते 
शासकीय तंत्रनिकेतन, दि.१२/०५/२०१५ २३/०२/२०१७ 
यवतमाळ (एकूण ०२ दिवस) 

२ | श्री.सुशिम प्रकाशा जावरे, झा.नि.क्र. ३२१४/ । २०/०७/२०१५ निरंक १९/०७/२०१७ 
अधिव्याख्याता इंग्रजी, प्र.क्र.१६५/१४, (म.पू. (म.नं.) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे तांशि-७, 

(यापूर्वी कार्यरत शासकीय दि.१६/०७/२०१५ 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ) 

3 श्री.राम भास्कर पाटील, शा.नि.क्र. ०१/०९/२०१५ निरंक ३१/०८/२०१७ 
अधिव्याख्याता इंग्रजी, ३२१४/प्र.क्र.१६५/१४ (म.पू. (म.नं.) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, ठाणे तांशि-७, 

(यापूर्वी कार्यरत शासकीय दि.१६/०७/२०१५ 
तंत्रनिकेतन, खामगांव) 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४१९/प्र.क्र. ८८/१९/तांशि- ७ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१३१६५६१०८४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jaya Shetty 


Of Maharashtra, ou=Higher ai 
Jepartment, postalCode=400032, 


Sudhir Jaya = 


Shett y हणण saw 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबंधित विभागप्रमुख/अधिव्याख्याता (संबंधित प्राचार्यांमार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,मुंबई/नाशिक/ अमरावती, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ/खामगांव/धुळे/ठाणे, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २ ,मुंबई/नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/ठाणे/यवतमाळ,बुलढाणा, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


